Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २२ ] 


गुरूवार ते बुधवार , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ०८ जुलै २०२१ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २८२०-६९ ३ - प्र.क्र .८ ९ - २०२० - नवि - ३०. 


ज्याअर्थी , अमरावती शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ नुसार , शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -२८ ९२-११८० - प्र.क्र.९० 
९ २ ( बी ) -नवि -१३ , दिनांक ०४-१२-१९९ २ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २५-०२-१९९ ३ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजा बेनोडा , स.क्र . २४ / २ / अ पैकी क्षेत्र ०.१५ हे . आर क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ) 
हे कृषी विभागामध्ये दर्शविली आहे ( यापुढे “ उक्त विभाग ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती महानगरपालिकेने ( यापुढे " उक्त महानगरपालिकेने ” असे संबोधले आहे ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) मध्ये 
दिलेली वैधानिक पद्धती अनुसरून उक्त विकास योजनेतील उक्त विभागामधून वगळून “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव 
( यापुढे “ उक्त प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , प्रस्तावित 
फेरबदल काही अटी व शर्ती सापेक्ष मंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे 

आणि ज्याअर्थी , मौजा बेनोडा , स.क्र . २४ / २ / अ पैकी क्षेत्र ०.१५ हे . आर या क्षेत्राकरीता उक्त जमिनीच्या मालकांनी सन २०२०-२१ या वर्षातील 
बाजारमूल्य तक्त्यानुसार येणा - या उक्त जमिनीच्या एकूण रकमेच्या ५ % दराने येणा - या अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० % 
रक्कम रुपये ७६,५०० / - सहाय्यक संचालक , नगर रचना , अमरावती शाखा , अमरावती यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दि . ०२-०६-२०२१ रोजी जमा केली 
आहे , आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली अधिमूल्याची ५० % रक्कम रुपये ७६,५०० / - दि . ०४-०६-२०२१ रोजी अमरावती महानगरपालिका 
यांच्या लेखाशिर्षामध्ये जमा केलेली आहे ; 
अ . - एक - अ -१ ( १५७० ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील उक्त प्रस्तावित फेरबदलास खालील नमूद अटी व शर्ती सापेक्ष शासन मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लेखित दिनांक दि . ०४-१२ 
१ ९९ २ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे 

' विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


त 


नोंद 


" 


मौजा बेनोडा येथील स.क्र . २४ / २ / अ पैकी क्षेत्र ०.१५ हे . आर क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून खालील अटी व शर्ती सापेक्ष रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . ' 


17 


अटी व शर्ती 


अट क्र . १ : प्रस्तावाधिन जागेचा विकास करताना १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० % सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील . 
अट क्र . २ : -फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक / विकासकाची राहील . 
अट क्र . ३ : -फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा विकास व 

भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . आयुक्त , महानगरपालिका , अमरावती यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे . 
( अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यानंतर 

एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ब ) सुमारे ४० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( क ) सुमारे ६० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ड ) सुमारे ८० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९ ० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( इ ) सुमारे १०० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 

तसेच जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांनी विहीत 
केल्यानुसार सर्व मुलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही ; 
अट क्र .४ : -वरील अटींचे उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 

उक्त फेरबदल दर्शविणा - या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 
सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


वीणा मोरे , 


अवर सचिव . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०० . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 08th July 2021 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. TPS - 2820-693 - CR - 89-2020 - UD - 30. 


Whereas , the Revised Development Plan of Amravati City , Dist . Amravati has been sanctioned by the Government 
under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred 
to as " the said Act " ) vide Notification No. TPS - 2892-1180 - CR - 90-92 ( B ) -UD - 13 , dated 04-12-1992 and has come into 
force with effect from the date 25th February 1993 ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) ; 

And whereas , in the said Development Plan , land admeasuring 0.15 H.A. , out of Survey No. 24 / 2 / A ( Part ) of Mouja 
Benoda , ( hereinafter referred to as " the said land " ) is included in " Agriculture Zone " ( hereinafter referred to as " the said 
zone " ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


3 


And whereas , Amravati Municipal Corporation ( hereinafter referred to as “ the said Corporation " ) after following the 
legal formalities stipulated under Section 37 ( 1 ) of the said act , has submitted to the Government for its sanction a 
proposal for modification to the said Development Plan so as to delete the said land from the said Zone and to include 
the same in " Residential Zone " ( hereinafter referred to as " the proposed Modification " ) 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
the Government is of opinion that the proposed Modification in the said Development Plan should be sanctioned with 
some terms and conditions ; 

And whereas , the land owners of the said lands have deposited Rs . 76,500 / - towards the 50 % Government share 
of 5 % premium amount as per the rate of said land as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 
2020-21 in the Government Treasury vide chalan dt.02-06-2021 , through the Assistant Director of Town Planning , 
Amravati Branch , Amravati and the remaining 50 % of the 5 % premium amount of Rs . 76,500 / - has been deposited with 
the Amravati Municipal Corporation , Amravati on dt . 04-06-2021 ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act , the 
Government of Maharashtra hereby sanctions the said proposed Modification with the terms and conditions mention 
below and for that purpose amends the above said Notification dated the 04-12-1992 as follows : 

" In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan , the 
following new entry shall be added after the last entry.— " 

ENTRY 


“ The land bearing Survey No. 24 / 2 / A ( Part ) , Area 0.15 H.A , is deleted from the Agricultural Zone and 
land so released is included in the Residential Zone , subject to the following terms and conditions : - " 


Terms and Conditions 


Condition No. 1 : While developing the land in addition to 10 % open space it shall be mandatory to provide 

10 % amenity space . 
Condition No. 2 : It shall be the responsibility of the Land Owner / Developer to provide basic infrastruc 

ture facilities in respect of the land under modification . 
Condition No. 3 : If the land is proposed to be developed by way of plotted layout , then sale of plots under 

such layout shall be monitored by the Municipal Commissioner , Amravati Municipal 
Corporation in relation to development of basic amenities and infrastructure facilities 
as per the stages given below. 


Sale of 25 % of total Plots shall be permissible . 
Sale of 50 % of total Plots shall be permissible . 


Sale of 75 % of total Plots shall be permissible . 


( i ) After final approval of layout 
( ii ) After completion of 40 % of basic infrastructure 

facilities 
( iii ) After completion of 60 % of basic infrastructure 

facilities 
( iv ) After completion of 80 % of basic infrastructure 

facilities 
( v ) After completion of 100 % of basic infrastructure 

facilities 


Sale of 90 % of total Plots shall be permissible . 


Sale of 100 % of total Plots shall be permissible . 


If , Group Housing Scheme is proposed in the lay - out , then the occupancy certificate shall not 
be given unless basic infrastructure and amenities specified by the Municipal Commissioner , Amravati 
Municipal Corporation , Amravati are fully developed . 
Condition No. 4 : In case of non - compliance of above conditions , Layout Approval and Non - Agricultural 

permission shall be liable to be cancelled . 
A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the 
Office of the Commissioner , Municipal Corporation , Amravati during office hours on all working days for 
inspection of public for a period of one month . 


This Notification has published on the Govt . website www.maharashtra.gov.in/ Acts & Rules . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VEENA MORE , 


Under Secretary . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ०८ जुलै २०२१ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २८२०-६९ ६ - प्र.क्र.९२-२०२० - नवि - ३०. 


ज्याअर्थी , अमरावती शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा ) 
( यापुढे उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ नुसार , शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -२८ ९२-११८० - प्र.क्र.९० 
९ २ ( बी ) -नवि -१३ , दिनांक ०४-१२-१९९ २ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक २५-०२-१९९ ३ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना " असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजा रहाटगाव येथील स.क्र . २०१ मधील पूर्व - पश्चिम वाटणीचा दक्षिणेकडील क्षेत्र ३.२३ हे . आर क्षेत्र 
( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ) हे कृषी विभागामध्ये दर्शविलेले आहे ( यापुढे “ उक्त विभाग ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती महानगरपालिकेने ( यापुढे “ उक्त महानगरपालिकेने ” असे संबोधले आहे ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) मध्ये 
दिलेली वैधानिक पद्धती अनुसरून उक्त विकास योजनेतील उक्त विभागामधून वगळून “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव 
( यापुढे “ उक्त प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , प्रस्तावित 
फेरबदल काही अटी व शर्ती सापेक्ष मंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , मौजा रहाटगाव येथील स.क्र . २०१ मधील पूर्व - पश्चिम वाटणीचा दक्षिणेकडील क्षेत्र ३.२३ हे . आर या क्षेत्राकरीता उक्त 
जमिनीच्या मालकांनी सन २०२०-२१ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार येणा - या उक्त जमिनीच्या एकूण रकमेच्या ५ % दराने येणा - या अधिमूल्य 
रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० % रक्कम रुपये २,८२,६२५ / - सहाय्यक संचालक , नगर रचना , अमरावती शाखा , अमरावती यांच्या 
लेखाशिर्षामध्ये दि . ०२-०६-२०२१ रोजी जमा केली आहे , आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली अधिमूल्याची ५० % रक्कम रुपये २,८२,६२५ / 
दि . ०४-०६-२०२१ रोजी अमरावती महानगरपालिका यांच्या लेखाशिर्षामध्ये रोजी जमा केलेली आहे 


त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील उक्त प्रस्तावित फेरबदलास खालील नमूद अटी व शर्ती सापेक्ष शासन मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लेखित दिनांक दि . ०४-१२ 
१ ९९ २ ची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे ; 

विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


" 


नोंद 


" 


मौजा रहाटगाव येथील स.क्र . २०१ मधील पूर्व - पश्चिम वाटणीचा दक्षिणेकडील क्षेत्र ३.२३ हे . आर क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून खालील अटी 
व शर्ती सापेक्ष रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . ' 


अटी व शर्ती 


अट क्र .१ : -प्रस्तावाधिन जागेचा विकास करताना १० % खुल्या जागेव्यतिरिक्त १० % सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील . 
अट क्र . २ : -फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक / विकासकाची राहील . 
अट क्र . ३ : -उक्त जागेवर विकास करताना सदर जागेवरील उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिनीखालील विद्युत वाहिनीच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूस प्रत्येकी 

१३.५ मी . ( एकूण २७ मी . ) रुंदीचे क्षेत्र कृषी विभागात कायम राहील . 
अट क्र .४ : -फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा विकास व 

भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे. 
( अ ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यानंतर 

एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ब ) सुमारे ४० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( क ) सुमारे ६० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


( ड ) सुमारे ८० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ९ ० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


( इ ) सुमारे १०० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


तसेच जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांनी विहीत 
केल्यानुसार सर्व मुलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही 


अट क्र .५ : -वरील अटींचे उल्लंघन झाल्यास रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 


उक्त फेरबदल दर्शविणा - या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , अमरावती महानगरपालिका , अमरावती यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 


सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


वीणा मोरे , 


अवर सचिव . 


. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०२ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 08th July 2021 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No.TPS - 2820-696 - CR - 92-2020 - UD - 30. 


Whereas , the Revised Development Plan of Amravati City , Dist . Amravati has been sanctioned by the Government 
under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred 
to as " the said Act " ) vide Notification No. TPS - 2892-1180 - CR - 90-92 ( B ) -UD - 13 , dated 04-12-1992 and it has come into 
force with effect from the date 25th February 1993 ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) ; 


And whereas , in the said Development Plan , land admeasuring 3.23 H.A. , out of Survey No. 201 of Mouje 
Rahatgaon , ( hereinafter referred to as " the said land " ) is included in " Agriculture Zone " ( hereinafter referred to as " the said 
zone " ) ; 


And whereas , Amravati Municipal Corporation ( hereinafter referred to as “ the said Corporation " ) after following all 
the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1 ) of the said act , has submitted to the Government for its sanction a 
proposal for modification to the said Development Plan so as to delete the said land from the said Zone and to include 
the same in " Residential Zone " ( hereinafter referred to as the proposed Modification " ) 


And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
the Government is of opinion that the proposed Modification in the said Development Plan should be sanctioned with 
some terms and conditions ; 


And whereas , the land owners of the said lands have deposited Rs . 2,82,625 / - towards the 50 % Government 
share of 5 % premium amount as per the rate of said land as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 
2020-21 in the Government Treasury vide chalan dt.02-06-2021 , through the Assistant Director of Town Planning , 
Amravati Branch , Amravati and the remaining 50 % of the 5 % premium amount of Rs . 2,82,625 / - has been deposited 
with the Amravati Municipal Corporation , Amravati vide dt . 04-06-2021 ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act , the 
Government of Maharashtra hereby sanctions the said proposed Modification with the terms and conditions mentioned 
below and for that purpose amends the above said Notification dated the 04-12-1992 as follows : 


अ . - एक - अ -२ ( १५७० ) . 


દ્ર 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


1 


In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development Plan , the 
following new entry shall be added after the last entry.— " 


ENTRY 


" The land bearing Survey No. 201 , Area 3.23 H.A , is deleted from the Agricultural Zone and land so 
released is included in the Residential Zone , subject to the following terms and conditions : - " 


Terms and Conditions 


Condition No. 1 : While developing the land in addition to 10 % open space it shall be mandatory to provide 

10 % amenity space . 


Condition No. 2 : It shall be the responsibility of the Land Owner / Developer to provide basic infrastruc 

ture facilities in respect of the land under modification . 
Condition No. 3 : While Developing the land area falling under high tension line having width of 13.5 mt . 

( Total 27 mt . ) each side from the centre line of high tension line is retained in Agricul 
ture Zone . 


Condition No. 4 : If the land is proposed to be developed by way of plotted layout , then sale of plots under 

such layout shall be monitored by the Municipal Commissioner , Amravati Municipal 
Corporation in relation to development of basic amenities and infrastructure facilities 
as per the stages given below. 


Sale of 25 % of total plots shall be permissible . 
Sale of 50 % of total plots shall be permissible . 


Sale of 75 % of total plots shall be permissible . 


( i ) After final approval of layout 
( ii ) After completion of 40 % of basic infrastructure 

facilities 
( iii ) After completion of 60 % of basic infrastructure 

facilities 
( iv ) After completion of 80 % of basic infrastructure 

facilities 
( V ) After completion of 100 % of basic infrastructure 

facilities 


Sale of 90 % of total plots shall be permissible . 


Sale of 100 % of total plots shall be permissible . 


If , Group Housing Scheme is proposed in the lay - out , then the occupancy certificate shall not 
be given unless basic infrastructure and amenities specified by the Commissioner , Amravati Municipal 
Corporation , Amravati are fully developed . 
Condition No. 5 : In case of non - compliance of above conditions , Layout Approval and Non - Agricultural 

permission shall be liable to be cancelled . 


A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office 
of the Commissioner , Municipal Corporation , Amravati during office hours on all working days for 
inspection of public for a period of one month . 


This Notification shall also be published on the Govt . website www.maharashtra.gov.in/ Acts & Rules . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VEENA MORE , 


Under Secretary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


७ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०३ . 

मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 


क्रमांक १३४०-२०२१. 


या कार्यालयातील पत्र क्र . नपशें - ११७०-२०२१ नुसार नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती 
विभागीय पुरवणी जुलै १-७ , २०२१ मध्ये अनुक्रमांक ८१ , पृष्ठ क्र . २-३ वर प्रसिद्ध करण्यात आली होती , त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी . 
या ऐवजी 

असे वाचावे 


१. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम २१ ( २ ) च्या अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) सह शेंदूरजनाघाट नगर 
परिषद क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत . 

२. शासनाने नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र . एमयुएन - २०१६ 
प्र.क्र .३ ९ - नवि . १८ , दिनांक ०३-०४-२०१७ अन्वये शेंदूरजनाघाट नगर 
परिषद हद्दवाढ झालेली आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) अन्वये नगर परिषद हद्दीचा नियोजनबद्ध 
विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे आवश्यक 
आहे . 


१. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम २१ ( २ ) च्या अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) सह शेंदूरजनाघाट नगर 
परिषद हद्दवाढ क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर 
करणेबाबत . 

२. शासनाने नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्र . एमयुएन - २०१६ 
प्र.क्र .३ ९ - नवि . १८ , दिनांक ०३-०४-२०१७ अन्वये शेंदूरजनाघाट नगर 
परिषद हद्दवाढ झालेली आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) अन्वये नगर परिषद क्षेत्रवाढ हद्दीचा 
नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार 
करणे आवश्यक आहे . 


३. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम २१ ( २ ) नुसार शेंदूरजनाघाट नगर परिषद क्षेत्राची , विकास 
योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगर 
परिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी , कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 


३. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम २३ ( २ ) नुसार शेंदूरजनाघाट नगर परिषद क्षेत्राची , विकास योजनेमध्ये 
समाविष्ट असलेल्या वाढीव क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगर परिषदेच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी , कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 


उर्वरित अधिसूचना प्रसिद्धीमध्ये कोणतेही बदल नाही . 


शेंदुरजनाघाट : 
दिनांक १२ जुलै २०२१ . 


रविंद्र सुदाम पाटील , 

मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , शेंदुरजनाघाट . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४ . 


BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 


CORRIGENDUM 


No.1340-2021. 


As per Official Letter No. MCS - 1170-2021 that the notification for the preparation of Model Development of 
Shendurjanaghat Municipal Council has been published in English notification of Shendurjanaghat Municipal Council in 
Maharashtra Government Gazette Part - 1 - A Amravati Divisional Supplement July , 1-7 , 2021 in Sr. No. 82 , Page No.3 
regarding publication the notification should be read as follows. 
For this 

Read As 


1. Declaration of Intention to prepare Development 
Plan of Shendurjanaghat Municipal Council as per Sec 
tion 23 ( 1 ) read with Section 21 ( 2 ) of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 . 


1. Declaration of Intention to prepare Development 
Plan of extended area in Shendurjanaghat Municipal 
Council as per Section 23 ( 1 ) read with Section 21 ( 2 ) of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


CORRIGENDUM -- Contd . 


For this 


Read As 


2. Government of Maharashtra in Urban Development 
Department , vide its notification No. MUN 2016 - FN 39 
UD - 18 , dated , 03-04-2017 Constituted Extension of lim 
its Shendurjanaghat Municipal Council . It is necessary 
to prepare the Development Plan for the area of 
Shendurjanaghat Municipal Council as per Section 21 ( 2 ) 
of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
for planned development of the said area . 


2 . Government of Maharashtra in Urban Development 
Department vide its notification No. MUN2016 - FN39 - UD 
18 , dated 03-04-2017 Constituted Extension limits 
Shendurjanaghat Municipal Council.It is necessary to 
prepare the Development Plan for extended area of 
Shendurjanaghat Municipal Council as per Section 21 ( 2 ) 
of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
for planned development of the said area . 


3 . The Plan showing boundary of the area included 
in Development Plan of Shendurjanaghat Municipal Coun 
cil is kept open for inspection by the public on office work 
ing days , during office hours at the office of the Municipal 
Council , as required under Section 23 ( 2 ) of the 
Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 


3. The plan showing boundary of the Extended area 
included in Development Plan of Shendurjanaghat 
Municipal Council is kept open for inspection by the pub 
lic on office working days , during office hours at the office 
of the Municipal Council , as required under Section 23 ( 2 ) 
of the Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 


There is in no change rest of in notification publicity . 


Shendurjanaghat : 
Dated 12th July 2021 . 


RAVINDRA SUDAM PATIL , 

Chief Officer , 
Municipal Council , 
Shendurjanaghat 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०५ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३८ व २३ ( १ ) नुसार अंजनगांव सुर्जी नगर परिषद क्षेत्राची 

सुधारीत विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत . 


क्रमांक बांध.वि - १७५५-२०२१. 


- 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३८ व २३ ( १ ) नुसार अंजनगांव सुर्जी , नगर परिषद क्षेत्राचा नियोजनबद्ध 
विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची सुधारित विकास योजना ( सुधारित ) तयार करणे आवश्यक आहे . 

सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( १ ) नुसार अंजनगांव सुर्जी , नगर परिषद क्षेत्राची सुधारित 
विकास योजना ( सुधारित ) तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी सर्व साधारण सभेचा ठराव क्र . ९ ३ , दिनांक २४ जून २०२१ अन्वये मान्यता दिली 
आहे . त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( २ ) नुसार अंजनगांव सुर्जी , नगर परिषदेच्या विकास योजनेमध्ये 
समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राचा हद्द दर्शविणारा नकाशा नगर परिषदेच्या कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी , कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 

ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी हि सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून 
६० ( साठ ) दिवसाच्या आंत मुख्याधिकारी , अंजनगांव सुर्जी , नगर परिषद यांचेकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करतांना त्या 
सूचना / हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल . 


अंजनगांव सुर्जी : 
दिनांक १३ जुलै २०२१ . 


अॅड . कमलकांत बी . लाडोळे , 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , अंजनगांव सुर्जी , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २२-२८ , २०२१ / आषाढ ३१ - श्रावण ६ , शके १ ९ ४३ 


९ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०६ . 


BY PRESIDENT , MUNICIPAL COUNCIL , 


Declaration of intention to prepare Development plan of Anjangoan Surji Municipal Council as per 

Section 38 and Section 23 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


No. Const . D - 1755-2021. 


As per the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , it is necessary to prepare the 
Development Plan ( Revised ) for the area of Anjangaon Surji , Municipal Council as per Section 38 and section 23 ( 1 ) for 
planned development of the area . 

Hence , the Anjangaon Surji , Municipal Council by its Resolution No. 93 , dated 24th June 2021 has given consent 
to declare its intention to prepare Development Plan as per provision of Section 23 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966. Accordingly , this Notice is being published . 

The plan showing boundary of the area included in the Development Plan ( Revised ) of Anjangaon Surji , Municipal 
Council is kept open for inspection by the public on office working days , during office hours at the office of the Municipal 
Council , as required under Section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


Any suggestion / objection of the public in this regard , may be forwarded in writing to the Chief Officer , Anjangaon 
Surji , Municipal Council within a period of 60 ( Sixty ) days from the date of publication of this notice in Maharashtra 
Government Gazette . The Suggestion / objection shall be duly considered while preparing the Development Plan . 


Anjangaon Surji : 
Dated 13th July 2021 . 


Adv . KAMALKANT B. LADOLE , 

President . 
Municipal Council , 
Anjangaon Surji . 


अ . - एक - अ -३ ( १५७० ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE . 


